Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शुक्रवार , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७७ . 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

क्रमांक अका - जि.प.पं.स . निवडणूक - कावि . ५ ९५-२०२२ 

राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचे आदेश क्र . रानिआ - जिपपंस - २०२२- प्र . क्र . ७ - का -७ , दिनांक ११ मे २०२२ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ ( ३ ) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम , 
१ ९ ६२ चे नियम ६० ( १ ) अन्वये मी , आर विमला , जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे खालील पंचायत समितीवर निर्वाचित सभासदाचे नाव खालीलप्रमाणे 
प्रसिद्ध करित आहे . 

तालुक्याचे नाव 
( १ ) 

निर्वाचक गणाचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

अनुसूची 
निर्वाचित सदस्याचे नाव 
( ३ ) 

स्थायी पत्ता 
( ४ ) 

सावनेर 

३४ चणकापूर 

करनायके प्रफुल सुरेश 

रा . चणकापूर , वार्ड क्र . २ , साई नगरजवळ , 
तहसील सावनेर , जिल्हा नागपूर 
पिन कोड -४४११० ९ . 

नागपूर : 
दिनांक १० जून २०२२ . 

आर विमला , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 

( १ ) 

ना . - एक - अ -१ ( १५८३ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


वर्ष ८ , अंक २७ ] 


